जलसंपदा विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या 
जलविद्युत व उपसा सिंचन योजनांच्या विद्युत 
कामांचे तांत्रिक परीक्षण करण्यासाठी विहित 
करावयाची प्रपत्रे (विवरण पत्रे) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. जविप्र २०२०/(प्र.क्र.०८/२०)/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३.०३.२०२०. 


संदर्भ : १ शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ०६१६/(प्र.क्र.४८३/२०१६)/मोप्र १, दि.२५.०७.२०१६ 
२.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/का-२/ 
ता-३/विवयां/२४९४, दि.०२.१२.२०१९ 


शासन परिपत्रक 


प्रस्तावना : 

जलसंपदा विभागांतर्गत जलविद्युत व विद्युत कामांच्या उभारणीसाठी कार्यरत यंत्रणेचे 
व्यवस्थादोष वेळचेवेळी दूर करुन प्रकल्पांची कामे अधिक दर्जेदार, गतीमान व पारदर्शकपणे 
होण्याकरिता नियमित तांत्रिक परिक्षण व बांधकाम परिक्षण करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचेकडून संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रान्वये जलसंपदा विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या जलविद्युत व उपसा सिंचन योजनांच्या 
विद्युत कामांचे तांत्रिक परिक्षण (Technical Audit) करण्याकरिता कार्यपध्दती व अनुषंगिक प्रपत्रांचे 
WSU तयार करुन शासनास सादर करण्यात आले आहेत. सदर प्रपत्रे विहित करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :- 


मार्गदर्शक सूचना : 
जलसंपदा विभागांतर्गत जलविद्युत व उपसा सिंचन योजनांच्या विद्युत कामांचे तांत्रिक 
परिक्षण (Technical Audit) करण्याकरिता विहित नमुन्यातील विवरणपत्रे ( विवरणपत्र क्र.०१ ते १८) 
सोबत जोडण्यात आलेली आहेत. त्या अनुषंगाने तांत्रिक परिक्षण करतांना खाळील सूचनांचे पालन 
करावे :- 
१. तांत्रिक परिक्षण प्रथमत: सुरु करतांना हे परिक्षण जून, २०१९ ते मे, २०२० पासून सुरु करीत 
असल्याचे गृहीत धरुन दिनांक १ जून, २०१९ ते ३१ मे,२०२० या जल वर्षापासून सुरु करावे. 
२. मंडळ कार्यालयाचे तांत्रिक Ream दर वर्षी करण्यात यावे. प्रत्येक विभागिय कार्यालयाचे 
तांत्रिक परिक्षण हे दोन वर्षातून एकदा करावे. तांत्रिक परिक्षणाचा प्रथम कालावधी हा 
दिनांक १ जून, २०१९ ते ३१ मे,२०२० असा राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र २०२०/(प्र.क्र.०८/२०/जवि 


& . 


तांत्रिक परिक्षणाचे वेळेस सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रांमध्ये संबंधित कार्यालयाने माहिती 
भरुन देणे अपेक्षित आहे. 


, विवरणपत्रे भरुन देतांना त्या कार्यालयाकडे असलेल्या कार्यभार / कार्यभाराचा प्रकार, 


एकूण जलविद्युत प्रकल्प/उपसा सिंचन योजनांची कामे, उपलब्ध असलेला वार्षिक निधी व 
खर्च, उपलब्ध आकृतीबंध याबाबतची परिपूर्ण टिप्पणी जोडण्यात यावी. 

विवरणपत्रांतील माहितीच्या आधारे तांत्रिक निरिक्षण पथकाच्या तपासणीअंती काही 
प्रकरणे/प्रकल्प सखोल क्षेत्रिय तपासणीकरिता निवडता येणे सुलभ होईल. 


, ज्या कार्यालयाचे तांत्रिक परिक्षण करावयाचे आहे त्या कार्यालयांना तांत्रिक निरिक्षण पथक 


क्षेत्र भेट देऊन तांत्रिक परिक्षण अहवाळ तयार करतील तसेच त्या कार्यालयाकडे असलेल्या 
कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन सर्वसाधारणपणे ३ ते ५ दिवस एवढा क्षेत्र भेटीचा कालावधी 
असावा. 

तांत्रिक निरिक्षण पथकाच्या क्षेत्र भेटीमध्ये मुद्दा क्र.८.२ मध्ये नमूद केल्यानुसार विविध 
स्तरावरील तांत्रिक मान्यता, निविदा मान्यता, अतिरिक्‍त बाब दरसूची, निविदा बाबीतील 
परिमाणवाढ, संकल्पचित्र मान्यता, दर सूची बाह्य मंजूर केलेले दर इत्यादी बाबींबाबत 
क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय, शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना परिपत्रके, 
शासन निर्णय, विविध मानके (उदा.आय.एस.कोड) या प्रमाणेच होत आहे याची खातरजमा 
करावी. याबाबत काही विचलन होत असल्यास, तांत्रिक परिक्षण अहवालात या बाबी नमूद 
करुन, निदर्शनास आणाव्यात. 


, तांत्रिक परिक्षणाची सर्वसाधारण कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे :- 


१. जलसंपदा विभागाकडील प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयाचे व मंडळ कार्यालयाचे तांत्रिक 
परिक्षण दरवर्षी करण्यात यावे. प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचे तांत्रिक परिक्षण दोन वर्षातून 
एकदा करण्यात यावे. मात्र तपासणीचे वेळी मागील तपासणीच्या दिनांकापासून सर्व 
निर्णयांचे परिक्षण करावे. 

२. या परिक्षणामध्ये विविध स्तरावरील तांत्रिक मान्यता, निविदा मान्यता, अतिरिक्‍त बाब 
दरसूची, निविदा बाबीतील परिमाणवाढ, संकल्पचित्र मान्यता, दरसूची बाह्य मंजूर केलेले 
दर इत्यादी बाबींबाबत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी dase निर्णय शासनाने विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, परिपत्रके, शासन निर्णय, आय.एस.कोड या प्रमाणे होत आहे त्याची 
खातरजमा करावी. याबाबत काही विचळन होत असल्यास अशा बाबी निदर्शनास 
आणण्यात याव्यात. 

३. तांत्रिक परिक्षण अहवाळ तपासणीच्या दिनांकानंतर आठ दिवसात अर्ध परिच्छेद (Halt 
Margin) स्वरुपात शासनास सादर करावा व सर्व संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांना प्रत 
पाठवावी. 

४. तांत्रिक परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता (दक्षता व प्रकल्प) तथा सह 
सचिव हे प्रत्येक तिमाहीच्या होवटच्या आठवडयात wear कार्यालयास भेट देऊन त्या 
तिमाहीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक परिक्षण अहवालांचे वाचन करतील व महत्वाच्या बाबी 
शासनाच्या निदर्शनास आणतील. मंडळ कार्यालय व विभागीय कार्यालयाचे अहवाल वाचन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र २०२०/(प्र.क्र.०८/२०/जवि 


अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक करतील व महत्वाच्या बाबी शासनाच्या निदर्शनास 
आणतील. 

५. अहवाल Tei अंतिम केलेल्या आदेशांबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वस्तुनिष्ठ 
खुलासा करतील. सदर खुलासा विचारात घेऊन शासन स्तरावरुन पुढील कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

६. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाने निर्देशित केल्यास दक्षता पथक प्रकरण सापेक्ष तपासणी 
करुन शासनास अहवाल सादर करेल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२००३१३१४४५०९७६२७ असा आहे सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


Amruta Ajit 9 रि 
Inamdar 10 coeds वती 
(अ.अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


सोबत : विवरण पत्र क्र.०१ ते १८. 

Wd :- 

१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. विधान सभा / विधान परिषद सदस्य 

७. प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 

९. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यकारी संचालक कृष्णा/तापी/गोदावरी/विदर्भ/कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
महाराष्ट्र. 

११.महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१२.सर्व सह सचिव, उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, जलसंदा विभाग, मुंबई. 

१४.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१५.अधीक्षक अभियंता, जलविद्युत मंडळ, पुणे/कोल्हापूर/जळगाव/नागपूर, जलसंपदा विभाग 
१६.अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
१७.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र क्रमांक- ०९ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


जलविद्युत प्रकल्प घटकांचे काम सुरु करण्यापूवी तांत्रिक मंजुरी प्रदान करताना सविस्तर संकल्पन करून सक्षम अधिकारी यांनी संकल्पन व रेखाचित्रास मंजुरी प्रदान केल्याबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३१९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 
३)विभाग:- 

अंदाजपत्रकासाठी ene tae ; 

संकल्पचित्रास सक्षम . अंदाजपत्रकात समाविष्ट 
आवश्यक असलेले यांनी अंदाजपत्रकास 
an oa क्षेत्रीय अधिकारी यांनी तांत्रिक मंजरी असलेल्या घटकाचे प्रत्यक्ष 
अ.क्र) प्रकल्पाचे नाव प अंदाजपत्रकाचे नाव संकल्पचित्र तयार तांत्रिक मंजु 
मान्यता प्रदान केल्याचा eae क्षेत्रीय काम सुरु केल्याचा 
करून मान्यतेसाठी संदर्भ संदर्भ व दिनांक दिनांक 
int संदर्भ दिनांक 
शिफारस केल्याचा संदर्भ 


टिप: १) संकल्पन व संकल्पचित्र कोणी तयार केले (उदा.मंडळ कार्यालय) याचा उल्लेख क्र. ५ च्या रकान्यात करावा. 
२) ज्या कार्यालयांचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात येणार आहे.(मु.अ./अ.अ./का.अ.) त्यांनी तांत्रिक मंजुरी दिलेल्या अंदाजपत्रकांचा तपशील या विवरणपत्रात द्यावा.अन्य कार्यालयाने दिलेल्या तांत्रिक 
मंजुरीच्या अंदाजपत्रकांचा तपशील देऊ नये. 


२) प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तांत्रिक परीक्षणाच्या वेळेस काही निवडक अंदाजपत्रकांची छाननी करण्यात येऊन सविस्तर संकल्पन केले का? संकल्पचित्रास सक्षम अधिकारी यांनी मंजुरी प्रदान केली का?मंडळ 
कार्यालय यांनी शिफारस केलेल्या संकल्पचित्रात क्षेत्रीय स्तरावर मंजुरी प्रदान करताना काही फेरफार केले का? आणि केले असल्यास त्याची सविस्तर तांत्रिक विवेचनाची नोंद ठेवण्यात आली आहेका?या 


बाबी तपासण्यात येतील. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक- ०२ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भातील पाणीसाठा व विजनिर्मिती उद्दीष्ट व साध्य याबाबतचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 

१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३१९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 

३)विभाग:- 


विजनिर्मितीसाठी उपलब्ध | विजनिर्मिती विजनिर्मिती 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव स्थापित क्षमता झालेला पाणीसाठा उद्दीष्ट दशलक्ष | साध्य दशलक्ष | साध्य झाले नसल्यास संक्षिप्त कारणे 
(द.ल.घ.मी.) युनिट (MU's) | युनिट (MU's) 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक - ०३ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
शासनामार्फत / खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण करावयाच्या जलविद्युत प्रकल्पांबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 

१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 

३)विभाग:- 


'एकूण पूर्ण करावयाचे प्रकल्प 
( विहीत उद्दोष्टांनुसार ) 


टिप: प्रकल्पनिहाय माहिती द्यावी. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक - ०४ 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
खाजगी प्रवर्तकामार्फत बांधकाम चालु/अपूर्ण असणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा आढावा घेण्याबाबतचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 

१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 

३)विभाग:- 


तांत्रिक ब आर्थिक 
एल.ओ.पी (दिनांक) | व्यवहार्यता अहवाल सादर 
केल्याचा (दिनांक) 


प्रस्तावित स्थापित प्रवर्तकाचे पं 
क्षमता 


WAV आंधकाऱ्याचे नाव व सहा: 


विवरणपत्र क्रमांक - ०५ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
जलविद्युत प्रकल्प कामांच्या निविदांना दिलेल्या मुदत वाढीबाबतचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३१ मे....... 
२)मंडळ:- 'परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 
३)विभाग:- 
पूर्ण करावयाचा मूळ कालावधीनंतरचा 

| निविदा कामाचे वि दिलेल्या एकूण % मुदतवाढ दिलेला सक्षम | मुदतवाढीसाठी 

अ.क्र. निविदा क्रमांक प्रकल्पाचे नाव | मूळ कालावधी 'एकूण वाढीव कालावधी 
विवरण दिनांक मुदतवाढी दिनांक प्राधिकारी दिलेली कारणे 
व दिनांक ब दिनांक 


_१|___२ हा. et 0.2. लि 


टिप: १) ज्या निविदांना मुदतवाढ दिलेली आहे, त्याच निविदांची माहिती द्यावी. 
२) ज्या कार्यालयांना तांत्रिक परीक्षण पथकाने माहिती मागितली आहे,फक्त त्याच कार्यालयांनी दिलेल्या मुदतवाढीची माहिती द्यावी. 


३) तांत्रिक परीक्षण पथकाच्या क्षेत्रीय भेटीत काही निवडक निविदांच्या बाबतीत दिलेली मुदतवाढ समर्थनीय आहे किंबा कसे याचा आढावा घेण्यात येईल. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक- ०६ 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
खाजगी प्रवर्तकामार्फत B.O.T. तत्वावर कार्यान्वित झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१) प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:-९ जून ............ ते ३९ मे....... 
२) मंडळ:- 'परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 
३) विभाग:- 
ate aan संकल्पित ees भाडेपटटी, स्वामित्व व 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव स्थापित क्षमता दिनांक वीजनिर्मिती देखभाल शुल्क भरल्याचा 
नाव कार्यान्विती दिनांक वीजनिर्मिती (Mus) 
(Mus) तपशील 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक- ०७ 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
बांधकामाधीन जलविद्युत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी CPM पद्धतीनुसार कामाच्या नियोजनाचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 

१) प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:-९ जून ............ ते ३९ मे....... 
२) मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 

३) विभाग:- 


CPM /barchart पद्धतीनुसार पूर्ण | CPM barchart पद्धतीनुसार 
झालेले घटक अपूर्ण राहीलेले घटक 


टिप: सोबत प्रकल्पनिहाय CPM Chart जोडावे. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक - ०८ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
मान्यता प्राप्त प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालातील व्याप्तीतील क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात आलेल्या बदलाबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:-९ जून ......... ते ३९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :-2 वर्ष 
३)विभाग:- 
प्रशासकोय मान्यता/ as 
अद्ययावत सुधारित । व्याप्तीत करण्यात आलेल्या बदळाचे | बदळ झालेल्या | घटकाची | व्याप्तीतील बदलानुसार ae 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नावा | प्रशासकीय मान्यता | (अद्ययावत शासन धोरणानुसार) | प्रकल्प घटकाचे | किंमत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम सुरु 95 
मंजुरीचे वर्ष व किंमत संक्षिप्त विवरण नाव वाढ/घट केल्याचा दिनांक करावयाची 
(स्थापत्य व विवयां) कारणे 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक ०९ 
जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
मान्यता प्राप्त प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्पांबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:-९ जून ......... ते ३१ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :-2 वर्ष 
३)विभाग:- 
अद्ययावत प्राप्त प्रशासकीय मान्यता/ ae त्यया आक मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च 
अद्ययावत ख मान्यतेपेक्षा अधिक 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव सुधारित प्रशासकीय मान्यता पि करण्यास सक्षम स्तरावरून 
(रु. कोटी ) खर्च (रु. कोटी ) मंजुरी शीड, 
मंजुरी दिल्याबाबतचे पत्र, 


टिप: ज्या प्रकल्पांचा खर्च अद्ययावत सुधारित प्रशासकोय मान्यता/ प्रशासकोय मान्यतेपेक्षा जास्त झालेला आहे, त्याच प्रकल्पांची माहिती या विवरणपत्रात द्यावी. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १० 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 

१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३१९ मे....... 
२)मंडळ:- परीक्षण कालावधी :- १९ वर्ष 

३)विभाग:- 


नुतनीकरण व आधुनिकीकरणाबाबतच्या 
विलंब व कारणे 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १९ 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
नूतनीकरण व आधुनिकीकरण चालू/स्थगीत असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे विवरणपत्र 


कायालयाचे नाव:- 

१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. 
२)मंडळ:- 

३)विभाग:- 


सुरुवातीस । नूतनीकरण व 
स्थापित प्रकल्प ।आधुनिकीकरणास 
क्षमता । कार्यान्वित | शासन मंजुरी 
झालेला दिनांक | संदर्भ व दिनांक 


; प्रकल्पाचे नाव 


नूतनीकरण व 
आधुनिकीकरणासाठीच्या 


परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३९ मे....... 
परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 


प्रकल्पाचे नूतनीकरण व प्रकल्प 
आधुनिकीकरणाबाबत ।पुनर्कार्यान्वितीक 
संमित , शेरा 
निविदांचा कामाची सद्यस्थिती संक्षिप्त | रणाचा संभाव्य 
निविदांचा तपशील दिनांक 
माहिती दिनांक 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १२ 


जलविद्युत प्रकल्पांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
पर्जन्यपूर्व[|२-९-१॥०॥५००॥)/पर्जन्यपशचात(?०५(-१॥०॥३००॥) प्रकल्प निरीक्षणाबाबतचा अहवाल 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. 
२)मंडळ:- 


३)विभाग:- 
निरीक्षण प्रकार 
पर्जन्यपूर्व निरीक्षण 
प्रकल्पाचे | स्थापित प्‌ 
(Pre-Monsoon)/ | केल्याचा 
नाव क्षमता दिनांक 
पर्जन्यपशचात दिनांक 


(Post-Monsoon) 


विजनिर्मिती |faafafadt 
कालावधी 


(दशलक्ष 
युनिट) 


परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ......... ते ३९ मे....... 
परीक्षण कालावधी :- ९ वर्ष 


LandLlease त्रुटींचे 
प्रकल्प निरीक्षणा 
.__|Water Roylaty व निवारणासाठी 
भारांक न दरम्यान आढळून | संबंधितास 
F Maintenance त्रुटींचे संबंधितास 
(PLF of आलेल्या त्रुटींचे 
Charges संक्षिप्त कळविलेचा 
Plant) संक्षिप्त विवरण डे) 
भरल्याबाबत माहिती संदर्भ 


परीक्षण ऑ। 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १३ 
उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 


उपसा सिंचन योजना घटकांचे काम सुरु करण्यापूर्वी तांत्रिक मंजुरी प्रदान करताना सविस्तर संकल्पन करून सक्षम अधिकारी यांनी संकल्पन व रेखाचित्रास 


मंजुरी प्रदान केल्याबाबत विवरणपत्र 
कार्यालयाचे नाव:- 
१९)महामंडळ:- 
२)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- १ जून ते ३श्मे 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:- ९ वर्ष 
४)विभाग:- 
अंदाजपत्रकासाठी 
सिंचन ee आवश्यक असलेले | संकल्पचित्रास सक्षम क्षेत्रीय । अंदाजपत्रकास अंदाजपत्रकात समाविष्ट 
उपसा सिंचन अंदाजपत्रकाचे कत्या यांनी तांत्रिक मंजुरी संदर्भ 
वि संकल्पचित्र तयार करून | अधिकारी यांनी मान्यता |तांत्रिक मंजुरी संदर्भ | असलेल्या घटकाचे प्रत्यक्ष 
योजनेचे नाव नाव त. दिनाक eae 
मान्यतेसाठी शिफारस प्रदान केल्याचा संदर्भ व दिनांक क्षेत्रीय काम सुरु केल्याचा दिनांक 
केल्याचा संदर्भ 


टीप: ९) संकल्पन व संकल्पचित्र कोणी तयार केले (उदा.मंडळ कार्यालय) याचा उल्लेख क्र.५ च्या रकान्यात करावा. 
२) ज्या कायोलयांचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात येणार आहे.(मु.अ./अ.अ./का.अ.) त्यांनी तांत्रिक मंजुरी दिलेल्या अंदाजपत्रकांचा तपशोल या विवरणपत्रात द्यावा. 
अन्य कार्यालयाने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीच्या अंदाजपत्रकांचा तपशील देऊ नये. 
३) प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तांत्रिक परीक्षणाच्या वेळेस काही निवडक अंदाजपत्रकांची छाननी करण्यात येऊन सविस्तर संकल्पन केले का? संकल्पचित्रास सक्षम अधिकारी यांनी मंजुरी प्रदान केली 
का?मंडळ कार्यालय यांनी शिफारस केलेल्या संकल्पचित्रात क्षेत्रीय स्तरावर मंजुरी प्रदान करताना काही फेरफार केले का? आणि केले असल्यास त्याची सविस्तर तांत्रिक विवेचनाची नोंद 
ठेवण्यात आली आहेका?या बाबी तपासण्यात येतील. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही : 


विवरणपत्र क्रमांक ९४ 
उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
पूर्ण करावयाच्या उपसा सिंचन योजनांबाबत विद्युत कामासंबंधीचे विवरणपत्र 


१)महामंडळ:- 

२)प्रदेश:- मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:-९जून ते RA 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:- ९ वर्ष 

४)विभाग:- 


पूर्ण केलेल्या उपसा पूर्ण राहीलेल्य 
सिंचन योजनांची उपसा सिंचन अपूर्ण असल्याची संक्षिप्त कारणे 
योजनांची कामे 


मध्ये पूर्ण करावयाच्या 
उपसा सिंचन योजनांची विद्युत कामे 


टिप: रकाना ४ व ५ मध्ये योजनानिहाय माहिती द्यावी. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १५ 
उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
उपसा सिंचन योजनांच्या विद्युत कामांसंबंधी निविदांना दिलेल्या मुदत वाढीबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)महामंडळ:- 
२)प्रदेश:-मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई-०१. परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ते ३श्मे 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:-९ वर्ष 
४)विभाग:- 
सिंचन पूर्ण करावयाचा मळ कालावधीनंतरचा 
निविदा | निविदा कामाचे | उपसा सिंचन ai डन फी दिलेल्या मुदतवाढी रगं वाती काचा | तवांग दिळेला | मुदतवाढीसाठी 
क्रमांक विवरण योजनेचे नाव । दिनांक 'एकूण ण्कू दिनांक सक्षम प्राधिकारी | दिलेली कारणे 
दिनांक ब दिनांक 


टिप: १) ज्या निविदांना मुदतवाढ दिलेली आहे, त्याच निविदांची माहिती द्यावी. 
२) ज्या कार्यालयांना तांत्रिक परीक्षण पथकाने माहिती मागितली आहे,फक्‍्त त्याच कार्यालयांनी दिलेल्या मुदतवाढींची माहिती द्यावी. 
३) तांत्रिक परीक्षण पथकाच्या क्षेत्रीय भेटीत काही निवडक निविदांच्या बाबतीत दिलेली मुदतवाढ समर्थनीय आहे किंबा कसे याचा आढावा घेण्यात येईल. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १६ 
उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
बांधकामाधीन उपसा सिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी PERT पद्धतीनुसार कामाच्या नियोजनाचे विवरणपत्र 


कायालयाचे नाव:- 
१)महामंडळ:- 

२)प्रदेश:-मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. परीक्षणाचे वर्षे:- ९ जून ते 32a 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:-१ वर्ष 

४)विभाग:- 


टिप: सोबत PERT Chart/Bar Chart जोडावे. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक ९७ 


उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
मान्यता प्राप्त प्रशासकोय मान्यता/ सुधारित प्रशासकोय मान्यता अहवालातील व्याप्तीतील क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात आलेल्या बदलाबाबत विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१)महामंडळ:- 
२)प्रदेश:-मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ते ३श्मे 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:-९ वर्ष 
४)विभाग:- 
प्रशासकीय मान्यता/ अद्ययावत शासनाचे । बदल झालेल्या अतिरिक्‍त व्याप्तीतील 
" उपसा सिंचन अद्ययावत सुधारित धोरणानुसार व्याप्तीतील | उपसा सिंचन घटकाची | कामाचा प्रस्ताव | मंजूरी प्राप्त | बदलानुसार प्रत्यक्ष 
| "योजनेचे नाव शासकीय मान्यता करण्यात आलेल्या । योजना घटकाचे | किंमत वाढ । मंजूरीसाठी सादर | दिनांक क्षेत्रीय काम सुरु 
मंजुरीचे वर्ष बदलाचे संक्षिप्त विवरण नाव केल्याचा दिनांक केल्याचा दिनांक 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


विवरणपत्र क्रमांक १८ 
उपसा सिंचन योजनांच्या विवयां कामांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) 
मान्यता प्राप्त प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित प्रशासकोय मान्यतेपेक्षा अधिक खचे झालेल्या उपसा सिंचन योजनांच्या विद्युत कामांबाबतचे विवरणपत्र 


कार्यालयाचे नाव:- 
१९)महामंडळ:- 
२)प्रदेश:-मुख्य अभियंता(वि) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई परीक्षणाचे वर्ष:- ९ जून ते 32a 
३)मंडळ:- परीक्षण कालावधी:-९ वर्ष 
४)विभाग:- 
अद्ययावत मान्यता प्राप्त 
सिंचन प्रशासकीय मान्यता/ सुधारित मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च 
उपसा सिंचन सु अद्ययावत खर्च मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च डू 
अ. प्रशासकीय मान्यता करण्यास सक्षम स्तरावरून 
योजनेचे नाव (रु. कोटी ) (रु. कोटी ) मंजुरी raat 
मंजुरी दिल्याबाबतचे पत्र, 


टिप: ज्या उपसा सिंचन योजनांचा खर्च अद्ययावत सुधारित प्रशासकीय मान्यता/ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त झालेला आहे, त्याच उपसा सिंचन योजनांची माहिती या 
विवरणपत्रात द्यावी. 


परीक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व सही: 


